जागतिक बँक अर्थसहाय्यित राष्ट्रीय 
जलविज्ञान प्रकल्पाच्या सुधारित 
आराखड्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जविप्र- १५२४/प्र.क्र. ९७/पापु-१९ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ३१ जुले,२०२४ 


वाचा- 
१. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र. जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि.२९/०१/२०१८ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र. जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि.२४/०८/२०१८ 
३. केंद्र शासनाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन विभागाचे पत्र क्र. <-९५०१४ /१/ 
204(9/NHP/3¢ 92-38 92, दि.०४/०७/२०१९ 
४. केंद्र शासनाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन विभागाचे पत्र WH. X- ६००२९/ 9/ २०१७- 
NHP Section/33/-33¢, दि.१०/०१/२०२० 
५. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र. जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि.१०/११/२०२० 
६. केंद्र शासनाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन विभागाचे पत्र क्र. ५-६००२९/१/२०१७- 
NHP २९२४, दि. ०१/१२/२०२१ 
७. झासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र. जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि.११/०२/२०२२ 
८. केंद्र शासनाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन विभागाचे पत्र क्र. )(-८७०२०/१/२०१६- 
NHP १९०१-१९०६,दि. 19/09/2023 
९. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र. जलवि-२०१५/प्र.क्र.१२०/पापु-१५, दि.१०/०४/२०२३ 
१०. केंद्र शासनाच्या जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरूज्जीवन विभागाचे पत्र क्र.)-८७०२०/१/२०१६- 
NHP Part-9/8¥8-888, दि. ०४/०३/२०२४ 
११. आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.- भूसवियं /राजविप्र/ प्र.क्र. 
५१/१४१८/२०२४, दि.०७/०५/२०२४ 
प्रस्तावना:- 
जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने केंद्र शासनामार्फत जलविज्ञान प्रकल्प राबविण्यात येत असून, या 
प्रकल्पांतर्गत राज्यात भूजलाच्या बाबतीत भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत विविध विकास कामे 
हाती घेण्यात आलेली आहेत. या प्रकल्पाच्या रू. २७ कोटीच्या आराखड्यास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
शासन निर्णय दिनांक १०/११/२०२० व दि. ११/०२/२०२२ व दि. १०/०४/२०२३ अन्वये देण्यात आली आहे. 
या आराखड्यातील ४ घटकांच्या सुधारीत खर्चास/अंदाजास केंद्र शासनाने दिनांक ०४.०३.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये सहमती दिळेली आहे. त्यास अनुसरून सुधारीत अंमलबजावणी आराखड्यास मान्यता देण्याची 
विनंती आयुक्‍त भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी दि. ०७/०५/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केळी 
आहे. त्यास अनुसरून सुधारीत अंमळबजावणी आराखड्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःजविप्र १५२४/प्र.क्र.९७/पापु-१९ 


शासन निर्णय:- 


दि. १०/११/२०२० व ११/०२/२०२२ व दि. १०/०४/२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद बाबीपैकी 
खालील बाबींच्या केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या सुधारित अंमलबजावणी आराखड्यास आयुक्‍त, भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाच्या 
रक्‍कम रु. २७.०० कोटी (रुपये सत्तावीस कोटी) किंमतीच्या मर्यादेत उक्त शासन निर्णयात नमूद केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


क्र ण) | PIP विवरण दिनांक । केंद्र शासनाच्या 
Code 40.08.2023 दिनांक 
व ०४.०३.२०२४ 
११.०२.२०२२ रोजीच्या 
रोजीच्या शासन 
शासन पत्रानुसार 


निर्णयानुसार | सुधारित किंमत 
सुधारित किंमत | (रुपये लाखात) 


(रुपये लाखात) 
हि ३०७३ | A9.2.09 | Procurement of DWLR Telemetry ४९५.८० ४३५.८० 
for existing GW Monitoring Wells 
2 | 9839 | B.2.3.09 | IT Equipment for Data Centres ६०.०० २०.०० 
3 | १४३८ | 0२.१.०१ | (A) National /International training 400,00 440.00 
(B) Study Tour- International 
/National 
8 | 4098 | D3.2.09 | Operational Cost of SPMU 900,20 १५०.२० 


उर्वरीत घटकांचा अंदाजित खर्च दिनांक १० ,नोव्हेंबर २०२०, दि.११.०२.२०२२ व दि.१०.०४.२०२४ 


रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व केंद्र शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०२१, दि. ११ जानेवारी, २०२३ 
रोजीच्या पत्रानुसार विहीत राहील. 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक१९७५/ नियोजन/का. १४४३, 
दिनांक ०६.०६.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३३०/व्यय-३, दिनांक ०१.०७.२०२४ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःजविप्र १५२४/प्र.क्र.९७/पापु-१९ 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७३०१४५९१७२९२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 


SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20 
e917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 


711C805DE49788678B97015BBOCAC990E3 
8375423, cn=GANESH NIVRUTTI PAWAR 
2 AWA R Date: 2024.08.01 13:41:44 +05'30' 
(गणेडा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, गो.ते.रूग्णालय इमारत 
संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-०१ 
) आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
) उपसंचालक, राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 
६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 
) 
) 
) 


निवड नस्ती, कार्यासन (पापु-१९) 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
मुख्य/अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 

१०) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद पुणे 
११) निवड नस्ती (पापु-१९) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


